सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षात राज्य 
योजनांतर्गत योजनेच्या मंजूर तरतूदीमधून 
राज्यातील कारागृहात संगणकीकरण, 
व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेत वाढ आणि 
कारागृह सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरणा 
करिता सुरक्षा उपकरणे दरकरारावर 
खरेदीसाठी दिनांक ३१/३/२०१४ पर्यंत 
कालमर्यादा वाढविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.९४/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
दिनांक : २९ मार्च, २०१४. 


वाचा 
१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. 
इप्र/संगणकीकरण/कक्ष(६)/३४२८/पुणे-१, दिनांक २४.३.२०१४ 
२) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक संकीर्ण १०००/प्र.क्र.१४/भाग-१/कोषा.प्रशा.५ दिनांक 
७ मार्च, २०१४. 


प्रस्तावना 
वित्त विभागाच्या वरील २) येथील दिनांक ७ मार्च, २०१४ च्या परीपत्रकानुसार प्रशासकीय विभागांनी 


तसेच त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाळील विभागीय कार्यालयांनी/प्रादेशिक कार्यालयांनी यंत्रसामुग्री, 
उपकरणे,नवीन मोटार वाहने, नवीन फर्निचर, नवीन झेरॉक्स मशिन, नवीन संगणक अथवा त्याचे सुटे भाग यांच्या 
खरेदीचे प्रस्ताव आणि दुरुस्तीचे प्रस्तावांना दि.१५ मार्च, २०१४ नंतर मान्यता देण्यात येऊ नये असे sear 
निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. तथापि सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत योजनेच्या मंजूर 
तरतूदीमधून राज्यातील कारागृहात संगणकीकरण, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेत वाढ आणि कारागृह सुरक्षा 
व्यवस्थेचे आधुनिकीकरणाकरिता सुरक्षा उपकरणे उपलब्ध दरकरारावर विहित पध्दती अनुसरुन खरेदीसाठीची 
कालमर्यादा वाढविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.९४/तुरुंग-२ 


शासन निर्णय 


सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत योजनेच्या मंजूर तरतूदीमधून राज्यातील 
कारागृहात संगणकीकरण, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेत वाढ आणि कारागृह सुरक्षा व्यवस्थेचे 
आधुनिकीकरणा करिता सुरक्षा उपकरणे उपलब्ध दरकरारांवर व विहित खरेदी पध्दती अनुसरुन 
खरेदीसाठीची कालमर्यादा दिनांक ३१ मार्च, २०१४ अखेर पर्यंत एक विशेष बाब म्हणून वाढविण्यास 
तसेच सदर खरेदी करताना खरेदीच्या संदर्भातील सर्व वित्तीय नियम, अटी व शर्ती, शासन निर्णय, 
परिपत्रके याद्वारे निर्गमित केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे यांचे तंतोतंत पाळन करण्यात येईल आणि सदर 
खरेदी संक्षिप्त देयकाच्या द्वारे करण्यात येणार नाही या अटीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे.. 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २१६/१४ व्यय -८, 
दिनांक २९/३/२०१४ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०१४०३२९१४१८०३०२२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


डं Digitally signed by Bhairawnath 
Bhalchandra Parkhi 
Bhairawnath १५५५५५५, 
Bhalchandra Parkhi, C = IN, S = 


B h a | (0 h a al d [ चै MAHARASHTRA, O = 


GOVERNMENT OF 


. MAHARASHTRA, OU = HOME 
P a r k h | Date: 2014.03.29 20:51:13 +05'30' 


(भै. भा. पारखी) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रत, 


१. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

२. कारागृह उमपहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

३. विशेष पोलीस महानिरीक्षक व कारागृह उमपहानिरीक्षक, (दक्षिण विभाग)/मुंबई, 
४. कारागृह उमपहानिरीक्षक, (पश्चिम विभाग)/पुणे, 

५. कारागृह उमपहानिरीक्षक, (पूर्व विभाग)/नागपूर, 

६. कारागृह उमपहानिरीक्षक, (मध्य विभाग)/औरंगाबाद, 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.९४/तुरुंग-२ 


८. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर, 

१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर, 

११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१२.सर्व कारागृह अधीक्षक, 

१३.अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, ११वा मजला, कफ परेड, 
मुंबई-०५, 

१४.कार्यासन अधिकारी, व्यय-८, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

१५. निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


